अंशतःबदल 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलळटीएस-२०१८/ प्र.क्र.१३३/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २३.७.२०१८ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम ४ (४) (एक) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-यांच्या 
मान्यतेने श्री.एस.बी.पांडागळे, उप अभियंता यांना शासन आदेशा क्र.एलटीएस २०१८/ प्र.क्र.८४/सेवा-२, 
दिनांक १८.६.२०१८ च्या बदली आदेशान्वये प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, Yoo येथे देण्यात आलेल्या 
पदस्थापनेमध्ये अंडातः बदल करण्यात येऊन त्यांची पदस्थाना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, नंदूरबार या 
रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 
२. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री.पांडागळे यांना नवीन नेमणूकीच्या 
ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 
३. श्री.पांडागळे यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू नये 
अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन करण्यात येईल. तसेच 
त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची see देखील नाकारता येत नाही, याची जाणीव सबंधितांना करुन देण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे लक्ष शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/अकरा, 
दिनांक ३०.८.१९८२ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचना लक्षात घेता, त्यांनी बदली 
रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील, 
याचीही नोंद घ्यावी. 
४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री.पांडागळे यांनी पदभार सोडल्याचा व 
स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी 


रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणे करुन संबंधितांविरुध्द 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०१८/ प्र.क्र.१३३/सेवा-२, दिनांक 23.19.2092 


शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) 


नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु नयेत. 


सदर शासन SST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२३१५५०२०१०१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Arvind Jagannath Kamble 
DN: c=IN, o=Governmen’ it Of Maharashtra, ou=Public 


A rv | Nn d J a g a Nn n a t h Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c7145f142d7f8e597c7957f95eeba7e1 6ac87 1e58c 

fc3b203f7c1273111cfb15, 
serialNumber=9002cefc24afd7333b681924b5ec78d11329 


Ka mM b | e 1ff4a25db398420a06cd457d41f5, cn=Arvind Jagannath 
Kamble 


(अ.ज. कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदूरबार 

श्री.एस.बी.पांडागळे, उप अभियंता यांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
यांच्या मार्फत. 

मा. मंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) /मा.राज्यमंत्री 
(सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री, सा.बां., (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी 
सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 

निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


